प्रशासकीय मान्यता 

जळगाव येथील प्रस्तावित शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील 
महाविद्यालय, प्रशासकीय इमारत, 
अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने, विद्यार्थी 
प्रशिक्षणार्थी वसतीगृहांचे बांधकाम 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीजे-२०१७/प्र.क्र.३२६/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार,नविन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक : ०२ जुले, २०१८. 


वाचा :- १ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एमईडी-२०१६/ 

प्र.क्र.१८५/१६/शिक्षण-१, दिनांक ११.५.२०१७ 

२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/नविन 
शावैम जळगांव/बांधकाम/१७४८१/प(आय)/१७, १०६१५ , दि. ०७.०९.२०१७ 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पीएमसी-२०१७/ 
१११५/ प्र.क्र.४२३(ओ/प्रशा-१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 

४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पीएमसी-२०१७/ 
१११५/प्र.क्र.४२३(को)/प्रशा-१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १०.०५.२०१८. 


प्रस्तावना : 


प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव येथील विविध 
इमारतींच्या ४ बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यापैकी ५०० 
खाटांच्या रुग्णालयाच्या इमारतीच्या एकूण रुपये १९१९०.२४ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेचे संदर्भाधीन समक्रमांक 
दिनांक १०.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय जळगाव प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्तावित सर्व 
बांधकामांसाठी टर्न की तत्वावर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार निवड करण्यास प्रचळीत नियम व 
कार्यपध्दतीनुसार स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड समिती संदर्भाधीन दिनांक 


Det Ue क्रमांकः जीसेजे-२०१७/प्र.क्र.३२६/प्रश्ञा-१ 


१०.५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, जळगांव प्रकल्पातील उर्वरीत 3 बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासन 
विचाराधीन होती. सदरहू ३ बांधकामांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव येथील खालील ३ 
बांधकामांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व सचिव समितीच्या दिनांक 
१३.०६.२०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने एकूण रुपये २६६९५.६५ लक्ष 
(रुपये दोनशे सहासष्ट कोटी पंच्याण्णव लक्ष पासष्ठ हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास पुढील बाबींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखामध्ये) 
अ. बांधकामांचे नाव प्रस्तावित सा.बां.विभागाने 
क्र. अंदाजित | छाननीअंती सहमती 
किंमती दिलेली रक्‍कम 
१) ।१०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय २१९२० १३९१३.३२ 
महाविद्यालय व प्रशासकीय इमारत 
2) | अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने १०३८५ ७४८८.१० 
३) । विद्यार्थी, विद्यार्थीनी व प्रशिक्षणार्थी वसतीगृह ७४२५ ५२९४.२३ 
एकूण ३९७३० २६६९५.६५ 
१) सदर प्रकरणी उपरोक्त वाचा मध्ये संदर्भ क्रमाक ३ मध्ये नमूद शासन निर्णय दिनांक 
०८.०२.२०१८ मधील तरतूदीतीलळ पर्यायानुसार उपरोक्त बांधकाम अन्य दुसऱ्या 
कंपन्यांकडून दर मागवून विहीत शासकीय प्रक्रिया पार पाडून टर्न की तत्वावर करण्याच्या 
अनुषंगाने समक्रमांकाच्या दिनांक १०.०५.२०१८ शासन निर्णयामध्ये नमूद निर्देश व 
कार्यपध्दतीप्रमाणे एकत्रितपणे करण्यात यावे. 
२) सदर बांधकामाकरीता झासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक १०.०५.२०१८ च्या शासन 


निर्णयानुसार गठीत समितीने सदर प्रकल्पात समाविष्ठ सर्व कामांसाठी टर्न की तत्वावर 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (Project Management Consultant) dt नेमणूक 
करण्यासाठी संबंधीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतच्या प्रचलित नियम व 
कार्यपध्दतीनुसार स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसेजे-२०१७/प्र.क्र.३२६/प्रश्ञा-१ 


३) 


4) 


याविषयी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या प्रकल्प सल्लागाराच्या 
नेमणूकीबाबतची शिफारस शासनाकडे करण्यात येईल. तद्‌नंतर याबाबत झासन निर्णय, 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक : पीएमसी-२०१७/१११५/प्र.क्र.४२३(क)/ 
प्रश्‍ा-१, दिनांक ०८.०२.२०१८ अन्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीसमोर ठेवून त्यास मान्यता देण्यासंदर्भात पुढील 
कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येईल. 


शासन मान्यतेनंतर याविषयी नियुक्‍त करण्यात आलेला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
(Project Management Consultant) हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगांव येथील बांधकामांबाबत शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १०.५.२०१८ व या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बांधकामाचे टर्न की तत्वावर प्रकल्पाचे प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहतील. 


काम सुरु करण्यापूर्वी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे तसेच 
जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


सदर कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री 
संबंधीत संस्था प्रमुखांनी करावी. 


सदर कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजूर घेणे आवश्यक राहील. 


प्रस्तावित बांधकांना प्रत्यक्ष निधीचे वितरण झाल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम 
विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये. 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 
३. हा शासन निर्णय ,वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ मधील 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसेजे-२०१७/प्र.क्र.३२६/प्रश्ञा-१ 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळी प्रदान करण्यात आलेले 
वित्तीय अधिकार मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
४२१/इमा-३, दिनांक २७.०९.२०१७ अन्वये दिळेली सहमती तसेच सचिव समितीने दिनांक 
१३.६.२०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२०९५६१३३०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pp fa ka S h sont signed by Prakash Babanrao 


ment Of 


M ical Education and 
Drugs De postalCode=400032, 
ADANMAO “iin 
2.5.4.20=eb1adbd5d5d31cf6d91c86149¢ 
955a6822b4fea3e4ec334c1 8e2c6f96cc5 


S urwase eit Coo 
(प्रकाश सुरवसे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


वा 
ap 


-0 


महालेखापाल-१ /2 (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक विभाग, नाशिक. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, नाशिक. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-२/३) मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 

निवडनस्ती (प्रशा-१). 


AD 


AN 


(> 


mo “ट 


YS~ re WN << iT i TIT  *->  *-€ *£-- 


(९ 


2) 


me) 
[४] 


ae) 
Ee) 


ae) ae) 
oe AJ 
_—_—-—"~_~_—_-" ——— —/_—— — UT ——"-——/—_——"" 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


